राष्ट्रीय सेवा योजना. 
राज्यस्तरीय पुरस्कार २०२१-२२ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय कक्ष, 
शासन निर्णय क्रमांक : रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/रासेयो 
एलफिन्स्टन तंत्र विद्यालय परिसर, 
३, महापालिका मार्ग, धोबीतलाव, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : 

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, नवी दिल्ली यांचे अ.शा. पत्र क्र. 

M-92092/9/2023-NSS, दिनांक: २१.०६.२०२३ 
प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाच्या पध्दतीवर आधारित राज्यस्तरावर राज्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षापासून राष्ट्रीय सेवा 
योजना अंतर्गत पुरस्कार देण्याची प्रथा सन १९९३-९४ वर्षापासून सुरु करण्यात आली. सदर प्रस्ताव सादर 
करण्याबाबतची सुरूवातीची प्रक्रिया ही ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात आली. ऑनलाईन प्रक्रियेअंती कार्यक्रम 
समन्वयक तथा संचालक, कार्यक्रम अधिकारी व स्वयंसेवक यांचे संबंधित विद्यापीठाने प्रथम गुणानुक्रम जाहीर 
केलेले प्रस्ताव, याची हार्ड कॉपीसह माहिती शासनास प्राप्त झाली. राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समितीस प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची छाननी व निवड प्रक्रिया याकरिता, कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, कार्यक्रम अधिकारी 
व स्वयंसेवक यांच्या ऑनलाईन प्रस्तावांमध्ये गुणांची जास्त तफावत/अवाजवी गुण/अत्यल्प गुण/निरंक गुण या 
उणीवा असल्यामुळे, ऑनलाईन गुणांऐवजी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्द्यांनुसार 
परिक्षण/मूल्यांकनासाठी गुण देण्याचे निवड समितीने निश्चित केले. त्यानुसारच राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड 
समितीने दिलेल्या गुणांच्या आधारे व शिफारशीनुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड 
समितीच्या शिफारशीनुसार सन २०२१-२२ चे पुरस्कार देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय सेवा योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये निःस्वार्थ भावनेने व निष्ठेने समाजाची सेवा करणाऱ्यांना 

त्यांच्या अंगिकृत कामात प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या नि:स्वार्थ सेवेचा यथोचित गौरव करण्याच्या दृष्टीने खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतळेला आहे. 


(१ सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ (प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह) 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव 
चिड मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


(२) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम समन्वयक (प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह व ₹१०,०००/-) 
अ.क्र कार्यक्रम समन्वयकाचे नांव विद्यापीठाचे नाव 
| 9 श्री. सुधीर शरदचंद्र पुराणिक | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/रासेयो 


(३) कार्यक्रम समन्वयक प्रशंसा प्रमाणपत्र पुरस्कार (प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह) 


अ.क्र. 


कार्यक्रम समन्वयकाचे नांव 


विद्यापीठाचे नाव 


esa 


डॉ. पंकजकुमार शांताराम नन्नवरे | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 


२ 


डॉ. शिवराज चंद्रकांत बोकडे 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 


३ 


डा. राजेश उल्हासराव बुरंगे 


संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


(४) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार (प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह व ₹५,०००/-प्रत्येकी) 


अ.क्र. | कार्यक्रम अधिकाऱ्यांचे नाव महाविद्यालय (विद्यापीठ) 
ll विजेंद्र प्रतापसिंग शोखावत | आर. डी. आणि एस. एच. नॅशनल कॉलेज आणि एस. डब्ल्यू. ए. 
सायन्स HIST, Te, (प.), मुंबई. (मुंबई विद्यापीठ, मुंबई) 
२ | डॉ. पवन रमेश नाईक केवळरामजी BS महाविद्यालय, चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली. 


(गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली) 


डॉ. दिनेठा प्रकाडा पाटील 


अप्पासाहेब र. भा. गरुड कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
]ोंदुर्णी, जिल्हा जळगांव 
(कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव) 


डा. प्रभाकर शिवदास वराडे 


माडर्न कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, शिवाजीनगर, पुणे. 
(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे) 


(५) सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार (प्रमाणपत्र वस्मृतिचिन्ह ) 


महाविद्यालयांचे नाव विद्यापीठ 


| 


आर. डी. आणि एस. एच. नॅशनल कॉलेज आणि । मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
एस. डब्ल्यू. ए. सायन्स कॉलेज, बांद्रे, (प.), मुंबई. 


गडचिरोली. 


केवळरामजी StS महाविद्यालय, चामोर्शी, जिल्हा | गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


अप्पासाहेब र. भा. गरुड कला, वाणिज्य व विज्ञान | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
महाविद्यालय, शोंदुर्णी, जिल्हा जळगांव विद्यापीठ, जळगांव. 


शिवाजीनगर, पुणे. 


मॉडर्न कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


(६) कार्यक्रम अधिकारी प्रशंसा प्रमाणपत्र पुरस्कार (प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह) 


अ 


क्र. कार्यक्रम अधिकाऱ्यांचे नांव महाविद्यालय (विद्यापीठ) 


| 


Sl. समाधान भिवासन इंगळे 


आर. बी. अटल कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यलय, गेवराई, 
जि. बीड. (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाद) 


२ | UST. रघुनाथ बालासाहेब AC शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय, अर्धापूर, जिल्हा नांदेड. 


(स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड) 


३ | डा. चंद्रमोहन सिह बिष्ट 


ताई गोळवलकर महाविद्यालय, रामटेक, जिल्हा नागपूर 
(राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


DRT FUT क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/रासेयो 


४ | डा. रतनलालललक्ष्मणराव येऊळ श्रीमती ल. रा. तो. वाणिज्य महाविद्यालय, अकोला 
(संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती) 

५ | प्रा.डॉ. तातोबा कल्लाप्पा बदामे पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील महाविद्यालय, तासगांव, 
जिल्हा सांगली (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर) 

६ । प्रशांत गजानन तांदळे व्यवस्थापन संस्था, कोल्हापूर 
(भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे) 

७ । डॉ. बसलिगप्पा मल्लिकार्जुन | कृषी महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड 

कलालबंडी (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी) 

८ | डा.मीनाक्षी सी. सामंत रिझवी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, वांद्रे, 
मुंबई (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, 
पुणे (+2 स्तर) 

९ | डॉ. अमित पी. जगझाप श्रीमती के. बी. ses होमिओपॅथिम वैद्यकीय 
महाविद्यालय, नेमिनगर, चांदवड 
(महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक) 

id प्रा. प्रविण सुखदेव गायकर कृषी जेवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, लोणी, जिल्हा 
अहमदनगर 
(महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर) 

ea प्रा.दिपक डी. मसुडकर कृषी महाविद्यालय, रिसोड, जिल्हा वाशिम. 
(डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोल) 


(७) सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवक पुरस्कार : (प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह व ₹२,०००/- प्रत्येकी) 


अ.क्र स्वयंसेवकांचे नाव महाविद्यालय (विद्यापीठ) 

णि फिरदोस हसन सय्यद । अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर. 
(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे) 

२ | ए.सेल्वा wert आर. डी. आणि एस. एच. BIAS कॉलेज आणि एस. डब्ल्यू. ए. 
सायन्स कॉलेज, बांद्रे, (प.), मुंबई (मुंबई विद्यापीठ, मुंबई) 

३ | वेदांत सुदाम डिके विवेकानंद कळला, सरदार दलिपसिंग वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, औरंगाबाद. 
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद) 

४ | जान्हवी विजय पेद्दीवार | केवळरामजी हरडे महाविद्यालय, चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली 
(गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली) 

५ | विलास जगन्नाथ पाटील | सामाजिक BRA प्रशाळा, समाजकार्य विभाग 
(कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव) 

६ | अभिजीत रामदास काळे | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था (स्वायत्त), अमरावती 
(संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती) 

७ ।पार्थ संदीप देसाई राजाराम कॉलेज, कोल्हापूर (शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/रासेयो 


८ | धनराज घनःश्याम होमिओपॅथीक वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 
भोसले (भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे) 
९ | साची निलेश साध के. सी. कॉलेज, मुंबई 
(हैदराबाद सिंध राष्ट्रीय महाविद्यालयीन विद्यापीठ, मुंबई) 
शि कोमल गिरीषब्रह्मेचा | मोतीवाळा (नशनल) होमिओपॅथिक मेडीकळ कालेज आणि 
हॉस्पिटल, नाशिक (महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक) 
| १ | विक्रमसिह दर्‍याबा राजर्षि छ. शाहू महाराज कृषी महाविद्यालय, कोल्हापूर 
येडगे (महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर) 
१२ | सागर अशोक कोहचडे | Ad सेवा संघ सामाजिक कार्य संस्था, बजाजनगर, नागपूर 
(राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर) 
१३ | सिध्देश रसिक कोळेकर | रिझवी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, वांद्रे, मुंबई 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे (-२स्तर) 
१४ । भरत महादेव पवार दयानंद कला महाविद्यालय, लातूर 
(स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड) 
१५ | राम सतीशकुमार कृषी महाविद्यालय, अकोला 
चांडक (डॉ.पंजाबराव देहामुख कृषी विद्यापीठ, अकोला) 


प्रति, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०६१५२९१८३००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRATAP 
PANDURANG LUBAL 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7 cf07ca60db7abc1 cfac99c84ab1b 
5bfcOdae4609d631d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880 
AC9BD8D24A198FDOE7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG 
LUBAL 

Date: 2023.11.06 15:31:46 +05'30' 


(प्रताप पां. CHATS ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 


अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 


. क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचाळनालय (महाराष्ट्र व गोवा राज्य), पुणे 
. कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे 
.संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


SRT FUT क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१२५/रासेयो 


११. संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे (+2 स्तर) 
१२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१४.संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
(दूरदर्शन, आकाडवाणी, वृत्तपत्रे इत्यादिंच्या माध्यमाद्वारे यथोचित प्रसिध्दी देण्यासाठी) 
१५. कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे/संचालनालये 
१६. पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य 
१७. पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रम अधिकारी व त्यांच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य 
१८. पुरस्कार प्राप्त रासेयो स्वयंसेवक 
१९.निवड नस्ती, साशि-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


